राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती 

व विकास या योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावाला 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत (२०२१-२२) 
पोखरण लेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज sR, 
उपवन, ठाणे 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औपासू- २०२१/प्र.क्र.१७१/उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9७६८/उद्योग-२, दि.२२/०२/२०१३. 
२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 
3) शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/प्र.क्र.२१९/उद्योग-२, दि.२०/१२/२०१६. 
४) सुकाणू समितीच्या सातव्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२२/०३/२०२१ 
५) उद्योग उप संचालक (साप्रयो), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ पायाभूत 
सुविधा/ पोखरण लेक/२०२१/ अ-९१४, दि. ११/१०/२०२१. 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास या योजनेअंतर्गत सुकाणू समितीच्या दिनांक 
२२/०३/२०२१ रोजी झालेल्या ७ व्या बैठकीमध्ये ठाणे जिल्हयातील पोखरण लेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयल 
SIRI, ठाणे या संस्थेस एक्सप्रेस फौडर बसविण्याच्या कामास व त्यानुषंगाने १०० टक्के निधी मंजूर 
करण्यास समितीने मान्यता दिलेली आहे. या संस्थेस मंजूर करण्यात आलेल्या एक्सप्रेस फिडरची दुरुस्ती व 
देखभाल तसेच त्याकरीता येणारा खर्च संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे तसेच सदर एक्सप्रेस 
फिडर सार्वजनिक बाबीकरीता वापरण्यात येणार असल्याबाबतचा करारनामा उद्योग संचालनालय सोबत केला 
आहे. तसेच त्याबाबतचे हमीपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे संस्थेच्या सदर कामास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास या योजनेअंतर्गत सुकाणू समितीच्या दिनांक 
२२/०३/२०२१ रोजी झालेल्या ७ व्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार व उद्योग संचालनालयाने त्यांच्या 
संदर्भाधीन क्रमांक ५येथील दिनांक ११/१०/२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार पोखरण लेक 
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयळ असोसिएडान, ठाणे या संस्थेच्या खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर कामे पूर्ण करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी लि. (MSEDCL) ही कार्यान्वयन यंत्रणा आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL) यांनी 
या प्रशासकीय मान्यतेआधारे सत्वर तांत्रिक मान्यता देवून पुढील कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०२१/प्र.क्र.१७१/उद्योग-२ 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र औद्योगिक वसाहत प्रस्तावातील प्रशासकीय मंजूरी 
कामाची मूळ किंमत 
१ , पोखरण लेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएठान, रुपये ३६१.४७ लाख | रुपये ३६१.४७ 
उपवन, ठाणे येथे एक्सप्रेस फिडर बसविणेबाबत. (१००%) 


२. प्रकल्प किंमतीमध्ये झालेली वाढ संस्थेस अनुज्ञेय राहणार नाही. वाढीव खर्च संस्थेमार्फत करण्यात यावा. 
तसेच देखभाल दुरुस्तीबाबत उद्योग संचाळलनालयाशी करारनामा करावा. 

३. सदर प्रशासकीय मान्यता ही सुकाणू समितीच्या दिनांक २२/०३/२०२१ रोजी झालेली सातव्या 
बैठकीमध्ये समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार केलेली कार्यवाही तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन 
निर्णय क्र.औपासू-२०१२/ प्र.क्र.२३४/ उद्योग-२, दि.२५/०२/२०१४ मधील परि. ६ नुसार देण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन देण्यात येत आहे. 

४. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.के-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ४८७५- इतर उद्योगांवरील खर्च, उप 
लेखाशिर्ष ६० - इतर उद्योग, ८०० - इतर खर्च, ८००(००)(०१), औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास 
(कार्यक्रम)(४८७५ ००२५) या योजनेखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

५. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १५७/१४६१ 
दि. २९/११/२०२१ त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २७५/२०२१/व्यय-१६ दि.२०/१२/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 


देण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०१०३१६१७१६४२१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay Shamkant ण णाचा 


it 
2.5.4.20=de0i 
ai 


, st=Maharashtra, 
09f41f2d36b0ec57da4c7 1f19 


serialNumber=56cf8c8577584adc42f070185c585c41084cc34f6683553 
e g a 0 n a [| d21ccacbfa33d4d1f, cn=Sanjay Shamkant Degaonkar 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 

विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

संबंधित औद्योगिक वसाहत (उपरोक्त नमूद) (मार्फत विकास आयुक्त, उद्योग). 


A 


CC kN 


mm 


S SS 
So CS mes Ss 22 =] वक 


S 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०२१/प्र.क्र.१७१/उद्योग-२ 


९) मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अवर सचिव (प्रशासन-१, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


